शासन शुध्दीपत्रक 
राज्य रक्‍त संक्रमण परिषदेच्या 
सदस्यांमध्ये बदल करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रारसे-२०१५/प्र.क्र.५३८/आ-५, 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, ८ व १० मजला, नवीन मंत्रालय, 
मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : १) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांक:- रारसे-२०१५/प्र.क्र.५३८/आ-५ 
दि.२० सप्टेंबर,२०१६ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,झासन निर्णय क्रमांक:- रारसे-२०१५/प्र.क्र.१३८/आ-५ 
दि.१६ ऑगस्ट, 2098 
शासन शुध्दीपत्रक : 
वरील वाचा येथील झासन निर्णय क्रमांक:- रारसे-२०१५/प्र.क्र.५३८/आ-५ दि.१६ 
ऑगस्ट,२०१९मध्ये अ.क्र. (६) वरील संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्या नावासमोर सदस्य ऐवजी 
सदस्य- सचिव वाचण्यात यावे व अ.क्र. (१८) वरील विंकी रुघवानी, अध्यक्ष थॅलेसिमिया सोसायटी, 
नागपूर यांच्या नावासमोर सदस्य ऐवजी विशेष आमंत्रित असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८३०१११५१४०५१७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by KIRAN VASANTRAO WAHUL 
K| RA N DN: c=IN, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=58e32592d7ee1 6b3f0ea3e5db304272db056899514 

ece7f762990f9b1a0c5049, postalCode=400001, 
VASA N T RAO street=MANTRALAYA,MUMBAI, 

serialNumber=2e35734ec976bf565781 5fb42c4d25b0b3c23b 

4c69600638f3deb172ac9e37f4, ou=PHD, o=GOVERNMENT 
W A H U | OF MAHARASHTRA, cn=KIRAN VASANTRAO WAHUL 

Date: 2019.08.31 17:26:02 +05'30' 

(किरण ATES ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
२. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः रारसे-२०१५/प्र.क्र.१४३८/आ-५ 


३. प्रधान सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन , वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे, मुंबई 
५. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
६. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी,वडाळा,मुंबई 
७. प्रकल्प संचालक, मुंबई जिल्हे एड्स नियंत्रण सोसायटी,वडाळा,मुंबई 
८. संचालक, आरोग्य सेवा,आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
९. संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद, रविंद्र saa, चर्चगेट,मुंबई. 
१०.मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
११.मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
१२.मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
१३.उप नियंत्रक (औषधे), पश्चिम क्षेत्र, भारत सरकार,मुंबई 
१४.प्राध्यापक, संक्रमण चिकित्सा विभाग, टाटा मेमोरिअल रुग्णालय,मुंबई. 
१५.प्राध्यापक, संक्रमण चिकित्सा विभाग, के.ई.एस.रुग्णाळय,मुंबई 
१६.प्रतिनिधी,इंडियन मेडिकळ असोसिएडान,मुंबई, 
१७.प्रतिनिधी,स्वयंसेवी रक्‍तदाता संघटन, 
१८. प्रतिनिधी, महाराष्ट्र रेड क्रॉस संस्था, मुंबई, 
१९.प्रतिनिधी, संचाळक,जनकल्याण ब्लड बँक, पुणे 
२०.डॉ.विंकी रुघवानी, अध्यक्ष, थॅलेसिमिया सोसायटी, नागपूर 
२१.निवडनस्ती (आ-५) 
(अनुक्रमांक १३ ते २२ येथे नमूद प्रती राज्य रक्‍त संक्रमण परिषदेमार्फत रवाना 
कराव्यात) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


